वितरण आदेश “सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ = १. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, दि. २९.११.२०२१ 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि. २४.११.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 

विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 
दिनांक ११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या निवड समितीने शाखा/अभ्यासक्रम निहाय गुणानुक्रमानुसार सन २०२१-२२ 
सत्राकरीता १० पात्र विद्यार्थ्यांची दिनांक २९.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अंतिम निवड करण्यात आली आहे. 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीपैकी सन 
2029-22 करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या एकूण १० पैकी नाशिक विभागातील श्री.मनोज 
अनिल घावटे या विद्यार्थ्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार रक्कम ३९,००,७६५/- 
(अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष साती पासष्ठ फक्‍त) इतका निधी वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या एकूण १० पैकी नाशिक 
विभागातील श्री.मनोज अनिल घावटे या विद्यार्थ्यासाठी रक्‍कम ३९,००,७६५ /- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष Ural 
पासष्ठ फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


विद्यार्थ्यां | अभ्यासक्रमा । विद्यापीठा Jay jaa | शिक्षण | निर्वाहभत्ता | आरोग्य | एकूण 


चेनाव | चे नाव चे नाव शुल्क विमा मागणी 
मनोज Australia The २०२२- | प्रथम $ २४५७८ | $ १५४०० $१३६५ $ ४१३४२३ 
afte  । Masters of | university | २३ wa 
घावटे Eng.Scien_ | of प्रथम 
& a | & 
ce Queens | वर्ष द्वितीय | $ २३७९५ $ २३७९५ 
Managem | lands wh 
ent 2023- | प्रथम | $ २३७९५ | $ १५४०० | $ 38984 
२४ Wa 
द्वितीय 
ay । द्वितीय | $ २५७७५ r | Pi $ २५७७५ 


सत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


भारतीय चलनामध्ये एकूण मागणी रुपये ७१,५५,९४०/- (रुपये एकाहत्तर लक्ष पचांवण्ण हजार Twat | $ १३०१०८ 
चाळीस फक्‍त) ($१३०१०८*५५) 


दिनांक २३.०९.२०२२ च्या ज्ञापनान्वये रुपये ३२,९७,३५२/- (रुपये बत्तीस लक्ष सत्त्याण्णव हजार | $ ५९१८५ 
TR बावन्न फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे ($ ५९१८५*५५.७१) 


भारतीय चलनामध्ये एकूण मागणी रुपये ३९,००,७६५/- (रुपये एकोणचाळीस लक्ष सातशे पासष्ट | $ ७०९२३ 
फक्‍्त)($ ७०९२३*५५) 


2. यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळलनालय,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व 
संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च 
करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न 
चूकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांची 
राहील. 
३. परदेश शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय दि. ११.१०.२०१८ व शासन शुद्धिपत्रकदि. 28.09.2023 
दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी मागणीचे प्रस्ताव तपासून व सदर 
शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीची पुर्ततेनुसार निधी मंजूर करावा. 
हः योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 
ष्‌. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, इमाव 
व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदश्ात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ एफ २१८)" या 
लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०११९१२३३२३२२३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=dc54b49c6f5c903027053476b3a6efS0b46ff44a7e8b820fef7bfdd1 
00c56194, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8EA004AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6FD6418579108 
C011AE21079E9E0C9, cn=SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 
Date: 2024.01.19 12:35:23 +05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

मा. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


eon SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


